RNINo . MAHBIL/ 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ९ , अंक - ४१ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे १० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


आयुक्त, महानगरपालिका यांजकडून 
नाशिक महानगरपालिका, नाशिक 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ चे कलम ६१ ( १ ) अनुसार 


नोटिस 


क्रमांक ननिवि / वशि / पंच -२६६ / २०२०.– ज्याअर्थी, नाशिक महानगरपालिकेने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 
( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे उल्लेखिलेले) चे कलम ६० ( १) अन्वये असलेल्या अधिकारांचा वापर करून नाशिक महानगरपालिका हद्दीतील 
नाशिक व मखमलाबाद या महसुली गावातील भागश: क्षेत्रांपैकी नकाशात दाखविलेल्या क्षेत्रासाठी, प्रारूप नगररचना योजना, नाशिक - मखमलाबाद 
(यापुढे “ उक्त योजना ” असे उल्लेखिलेले) तयार करावयाचा इरादा सर्वसाधारण सभेच्या ठराव क्रमांक ६७० , दिनांक ९ सप्टेंबर २०१ ९ अन्वये 
जाहीर केलेला असून, त्यासंबंधीची उद्घोषणा ठरावामधील मजकुरास अधीन राहून महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग - एक , नाशिक 
विभाग, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी पृष्ठ १ ते ३ वर तसेच दैनिक “ लोकसत्ता ” व दैनिक “ सकाळ ” तसेच इंग्रजी वृत्तपत्र, “ दि टाईम्स 
ऑफ इंडिया ” मध्ये दिनांक १२ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी प्रसिद्ध झालेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाने त्यांच्या दिनांक २० मार्च २०१८ च्या पत्रान्वये दिलेल्या निर्देशानुसार प्रारूप नगररचना 
योजना ही महानगरपालिका, नाशिक व नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांनी संयुक्त विद्यमाने करण्यास संमती 
दिली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ६१ ( १) मध्ये विहित केल्यानुसार नाशिक महानगरपालिकेने उक्त योजना तयार करून इरादा 
प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून नऊ महिन्यांच्या कालमर्यादेत करणे आवश्यक आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ६१ ( ३) अन्वये सहसंचालक , नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी शासनाच्या नगर 
विकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८१३ / ३२११/ सीआर-५०८ / नवि -१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये त्यांना प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून सदर उक्त योजना प्रसिद्ध करण्याबाबत मुदत दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२० पर्यंत वाढविलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, नाशिक महानगरपालिका व नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांनी उक्त योजना तयार 
करण्यासाठी उक्त अधिनियमाच्या नियमांच्या तरतुदीनुसार जे करावयास पाहिजे ते सर्व करून उक्त योजना ही आता तयार केलेली आहे ; 

( १ ) 


वि ( एच) १३७ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ६१ ( १) व त्याखालील नियमानुसार उक्त योजना आज दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०२० रोजी सर्वसाधारण 
सभेचा ठराव क्रमांक ३०० अन्वये महानगरपालिकेच्या कार्यालयामध्ये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. उक्त योजनेचे आराखडे व अहवाल नाशिक 
महानगरपालिकेच्या कार्यालयांत व नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांचे कार्यालयांत कामकाजाचे दिवशी कार्यालयीन 
वेळेत नागरिकांचे अवलोकनार्थ खुले ठेवण्यात आले आहेत . तसेच नागरिकांना उक्त योजनेच्या नकाशाची किंवा अहवालाची प्रत किंवा त्यातील 
भागाची प्रत निर्धारित मूल्य नाशिक स्मार्ट सिटी कार्यालयाकडे भरल्यानंतर विक्रीस उपलब्ध राहील. 

उक्त योजना प्रसिद्ध केलेली अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत उक्त योजनेमुळे 
बाधा पोहचलेल्या कोणत्याही इसमाने उक्त योजनेसंबंधी कोणताही आक्षेप वा सूचना ( दोन प्रतीत) लेखी स्वरूपात मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांचे नावे नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांचे कार्यालयास नियोजन प्राधिकरणासाठी सादर करावे, म्हणजे 
उक्त योजना महानगरपालिका व नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्याकडून उक्त अधिनियमाचे कलम 
६८ ( १) च्या तरतुदीनुसार शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्यापूर्वी उक्त अधिनियमाच्या कलम ६७ अनुसार शक्यतोवर त्यांचा विचार करण्यात 
येईल व आवश्यक तर उक्त योजनेत फेरफार करण्यात येईल. 


कैलास जाधव, 


आयुक्त, 
नाशिक महानगरपालिका, नाशिक . 


नाशिक, ५ 

ऑक्टोबर 


२०२० . 


NASHIK MUNICIPAL CORPORATION , NASHIK 


Notice under Section 61 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 

No. TPD /WS /Panch - 266 /2020.- Whereas , the Nashik Municipal Corporation , Nashik in accordance 
with the provisions of Section 60 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 ( hereinafter 
referred to as " the said Act " ) declare its intention to prepare the Draft Town Planning Scheme , Nashik 
Makhmalabad (hereinafter referred to as " the said Scheme") by its General Body Resolution No. 670 , 
dated 9th September 2019 published in Maharashtra Government Gazette, Extraordinary, Part 1 , Nashik 
Division , dated 11th September 2019 at pages 1 to 3 and in the daily Marathi Newspapers viz . - Dainik 
“ Loksatta ” and Dainik “ Sakal and in the daily English Newspaper viz . - " The Times of India ”, dated 
12th September 2019 ; 

and whereas, the Government in Urban Development Department by their Letter, dated 20th March 
2018 , issued the directives and authorised to prepare the Draft Town Planning Scheme jointly by Nashik 
Municipal Corporation and Nashik Municipal Smart City Development Corporation Limited ; 

and whereas, in accordance with the provisions of Section 61 ( 1) of the said Act the Nashik Municipal 
Corporation had to prepare and publish the said Scheme within a period of Nine months from the date of 
declaration of intention to prepare the Scheme ; 

and whereas, in accordance with the provisions of Section 61 ( 3) of the said Act the Joint Director of 
Town Planning , Nashik Division , Nashik in exercise of the powers delegated to him under the Government 
Notification in Urban Development Department No. TPS - 1813 /3211 /CR - 508 /UD - 13, dated 1st December 
2016 extended the period for preparing the said Scheme and publishing a Notice regarding its preparation 
upto dated 16th October 2020 ; 

and whereas, the Nashik Municipal Corporation and Nashik Municipal Smart City Development 
Corporation Limited has prepared the said Scheme in accordance with the provisions of the said Act and 
Rules thereunder. 


Now therefore , under the provisions of Section 61 ( 1) of the said Act , the said Scheme is published in 
the office of the Nashik Municipal Corporation on this day, dated 29th September 2020 vide General Body 
Resolution No. 300 , dated 29th September 2020 of the Municipal Corporation . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


३ 


A copy of the said Scheme and Plan thereof are kept open for inspection by the public in the office of 
the Nashik Municipal Corporation and Nashik Municipal Smart City Development Corporation Limited 
during office hours on all working days . 

Copy of Plan and Scheme Book of the said Scheme or part thereof can be made available by the 
Nashik Municipal Smart City Development Corporation Limited after payment of the prescribed fees . 

In accordance with the provisions of Section 67 of the said Act , if within 30 days from the date of 
publication of this notification in Maharashtra Government Gazette, any person affected by the said Scheme 
communicates in writing ( in duplicate ) any objections or suggestions relating to the said Scheme to the 
Chief Executive Officer , Nashik Municipal Smart City Development Corporation Limited for planning 
Authority . The Planning Authority, Nashik Municipal Corporation and Nashik Municipal Smart City 
Development Corporation Limited may consider the same and modify the said Scheme as it thinks fit 
before submitting the said Scheme under Section 68 ( 1 ) of the said Act to the Government for sanction . 


KAILAS JADHAV, 

Commissioner, 
Nashik Municipal Corporation , Nashik . 


Nashik , 5th October 2020 . 

. 


आदेश 


प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / ८६ / सन २०२०.- श्री . एम . सी . नेपते, 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, शेवगाव यांची दिनांक १० फेब्रुवारी 
२०२० ते दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२० रोजीपर्यंतची एकूण 
६ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
१७ फेब्रुवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / ९ ८ / सन २०२०.- श्री . पी . पी . मोदी, दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , राहाता यांची दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२० 
ते दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२० रोजीपर्यंतची एकूण ६ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक 
१२ फेब्रुवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२० फेब्रुवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एम . सी . नेपते यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, शेवगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . पी . मोदी यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , राहाता या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर, राहाता या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . एम . सी . नेपते, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एस . पी . आडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . पी . पी . मोदी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , राहाता यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती एस . एन . सचदेव, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . एम. सी . नेपते, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते. 


श्री . पी . पी . मोदी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , राहाता हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , राहाता या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


अहमदनगर , १० फेब्रुवारी २०२० . 


अहमदनगर , १० फेब्रुवारी २०२० . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


आदेश 


श्री . एस . एस . काळे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अकोले हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अकोले या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / २४ / सन २०२०.- श्री . ए. पी . कुलकर्णी, 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
१७ फेब्रुवारी २०२० ते दिनांक २० फेब्रुवारी २०२० रोजीपर्यंतची 
एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच त्यांना दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


अशोककुमार भगवानराव भिल्लारे, 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 


अहमदनगर . 


अहमदनगर, ११ फेब्रुवारी २०२० . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए . पी . कुलकर्णी यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


श्री . ए . पी . कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . जी . आर . ढेपे, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . ए. पी . कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते. 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी/( टीसी)/ ६०१८ / ७ ९ ४८ / 
सन २०१ ९.- श्री . ललित प्रल्हाद शिरसाठ , मुख्यप्रवर्तक , कृष्णस्तुती 
को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड, मखमलाबाद, ही संस्था 
नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी /( टीसी )/ ६०१८ / सन २०१ ९ , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१ ९ अन्वये सर्व्हे नंबर ४३४/४ , प्लॉट क्रमांक 
१ + २ , तालुका-जिल्हा नाशिक यांसी एकूण क्षेत्र २२६ ९ .२१ चौरस मीटर 
या मिळकतीवरील इमारतीमधील सदनिकाधारक सभासदांसाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली असून , महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चे नियम १० 
अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत 
आहे. 


अहमदनगर , ११ फेब्रुवारी २०२० . 


आदेश 


नाशिक , ८ नोव्हेंबर २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ५६ / सन २०२०.- श्री . एस. एस . काळे, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अकोले यांची दिनांक 
१३ फेब्रुवारी २०२० ते दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२० रोजीपर्यंतची 
एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच त्यांना दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक २० फेब्रुवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . एस . काळे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अकोले या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर, अकोले या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक वि -१ / एनएसके/ एनएसके / एचएसजी/( टीसी)/ ६०२३ / २८२/ सन 
२०२०.- सौ . जुतिका पालव , मुख्यप्रवर्तक, अशोक अस्टोरीया इमारत 
क्रमांक २ - ओ, २ - बी , २ - सी को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी 
लिमिटेड, गोवर्धन ही संस्था नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके/ एचएसजी/ 
(टीसी )/ ६०२३ / सन २०२० , दिनांक २१ जानेवारी २०२० अन्वये शिवारातील 
गट क्रमांक २ , तालुका-जिल्हा नाशिक या मिळकतीवरील इमारतीमधील 
सदनिकाधारक सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून, महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था 
असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे. 


श्री . एस . एस . काळे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अकोले यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस . एच. खाडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अकोले यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


नाशिक , २१ जानेवारी २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


५ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक वि -१ / एनएसके/ एनएसके / एचएसजी/ ( टीसी) / ६०२४/ २८७/ सन 
२०२०.- सौ . जुतिका पालव , मुख्यप्रवर्तक , अशोक अस्टोरीया रो 
हाऊस टाऊन होम को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड, 
गोवर्धन , तालुका -जिल्हा नाशिक ही संस्था नोंदणी क्रमांक एनएसके । 
एनएसके / एचएसजी/ ( टीसी )/ ६०२४ / सन २०२० , दिनांक २१ जानेवारी 
२०२० अन्वये या मिळकतीवरील इमारतीमधील सदनिकाधारक 
सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून, महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
असून 

उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात 
आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 


क्रमांक वि -५/ एनएसके / एनएसके / पीआरडी / ( आय ) / ५२६/ सन 
२०२०.- सेलोरीया वस्त्रो औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , 
नाशिक ही संस्था नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / पीआरडी / ( आय )/ 
५२५० / सन २०२० , दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२० अन्वये प्लॉट क्रमांक 
एम १४, एम.आय.डी.सी., अंबड , नाशिक या मिळकतीवर महाराष्ट्र 


सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली असून , महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चे नियम १० 
अन्वये तिचे वर्गीकरण उत्पादक संस्था असून उपवर्गीकरण औद्योगिक 
उत्पादक संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे. 


नाशिक , २१ जानेवारी २०२० . 


फयाज मुलाणी, 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, 

जिल्हा नाशिक . 


आदेश 


नाशिक, ६ फेब्रुवारी २०२० . 


आदेश 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एनएसके/ एचएसजी/ ( टीसी )/ ६०२५ / ३२८ / सन 
२०२०.- श्री . अजय पोपटलाल हिरण, मुख्यप्रवर्तक , सेंच्युरी प्राईड 
को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड, माणिकनगर, गंगापूर 
रोड , तालुका-जिल्हा नाशिक ही संस्था नोंदणी क्रमांक एनएसके । 
एनएसके / एचएसजी / ( टीसी)/ ६०२५ / सन २०२० , दिनांक २३ जानेवारी 
२०२० अन्वये या मिळकतीवरील इमारतीमधील सदनिकाधारक 
सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून, महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
असून 

उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात 
आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे. 


क्रमांक जेजीए/ जेजीए / एचएससी/ ( टीसी) / ४१० / १२७६ / सन 
२०१ ९.- उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव, तालुका-जिल्हा जळगाव 
हे याद्वारे अधिसूचित करतात की , सुकृति पिनॅकल को - ऑपरेटिव्ह 
हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड , जळगाव , तालुका जळगाव , जिल्हा 
जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / एचएसजी /(टीसी)/ 
४१० / सन २०१ ९ , दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१ ९ असा आहे. 


नाशिक , २३ जानेवारी २०२० . 


आदेश 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एनएसके/ एचएसजी/ ( टीसी) / ६०२६ / ५२ ९ / सन 
२०२०.- श्री . अभिजीत किसन करवंदे, मुख्यप्रवर्तक , श्री ब्रम्हगिरी 
को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड , आडगाव , तालुका 
जिल्हा नाशिक ही संस्था नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी/ 
(टीसी)/ ६०२६ / सन २०२० , दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२० अन्वये या 
मिळकतीवरील इमारतीमधील सदनिकाधारक सभासदांसाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली असून, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चे नियम १० 
अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत 
आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १२ ( १) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६१ चे नियम १० ( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर गृहनिर्माण 
संस्था असे आहे. 


जगदिश बारी, 

उपनिबंधक , 


सहकारी संस्था, जळगाव , 


तालुका-जिल्हा जळगाव . 


नाशिक, ६ फेब्रुवारी २०२० . 


जळगाव, १८ ऑक्टोबर २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक जेजीए / ( जीएनएल ) / एस / ४१७ / सन २०२०.- उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था, जळगाव, तालुका -जिल्हा जळगाव हे याद्वारे अधिसूचित 
करतात की , एल.के. स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था लिमिटेड, 
जळगाव, तालुका जळगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचा नोंदणी 
क्रमांक जेजीए / ( जीएनएल) / ( आरएच) / ४१७ / सन २०२० , दिनांक १४ 
जानेवारी २०२० असा आहे. 


क्रमांक बी -१ / ७६० / सन २०२०.- श्री . हारूण आबुसाहेब मुल्ला, 
जिल्हा न्यायाधीश-५ व सहायक सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक 
३१ जानेवारी २०२० ते दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२० पावेतो अशी 
एकूण ५ दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . हारूण आबुसाहेब मुल्ला यांना 
जिल्हा न्यायाधीश-५ व सहायक सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश-५ व सहायक सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात आले होते. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६० चे कलम १२ ( १) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६१ चे नियम १० ( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर 
संस्था असे आहे. 


विलास गावडे, 

उपनिबंधक 
सहकारी संस्था, जळगाव , 
तालुका-जिल्हा जळगाव . 


श्री . हारूण आबुसाहेब मुल्ला, जिल्हा न्यायाधीश-५ व सहायक 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . विलास वसंत गायकवाड , 
जिल्हा न्यायाधीश-६ व सहायक सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडे 
सोपविण्यात आला होता. 


जळगाव , १४ जानेवारी २०२० , 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 


जाहिरनामा 


क्रमांक सनिश्री/ मुलि / ग्रापंकर्म / पत नोंदणी/ जाहिरनामा / ३८६ / सन 
२०२०.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा, 
जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात की , ग्रामपंचायत कर्मचारी 
पगारदार नोकरांची सहकारी पतसंस्था मर्यादित, श्रीगोंदा, तालुका 
श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
अधिनियम, १ ९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६१ चे नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण साधन संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या साधन 
संस्था असे करण्यात येत आहे. 


श्री . हारूण आबुसाहेब मुल्ला, जिल्हा न्यायाधीश-५ व सहायक 
सत्र न्यायाधीश, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर 
रूजू 

होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य 
प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . हारूण 
आबुसाहेब मुल्ला, जिल्हा न्यायाधीश-५ व सहायक सत्र न्यायाधीश, 
धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले 
नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -५ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे, ६ फेब्रुवारी २०२० . 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसजीए / आरएसआर / ४७८० / 
सन २०२० , दिनांक २ ९ जानेवारी २०२० असा आहे . 


रावसाहेब खेडकर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, श्रीगोंदा, 

जिल्हा अहमदनगर . 


क्रमांक बी -२ /८६३ / सन २०२०.- श्री . सुजीत अंबादास राठोड, 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
दोंडाईचा यांना दिनांक १० फेब्रुवारी २०२० ते दिनांक १२ फेब्रुवारी 
२०२० पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
९ फेब्रुवारी २०२० ( रविवार) रोजीचे सुट्टीस जोडून मंजूर करण्यात 
येत आहे. तसेच दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२० रोजीचे लोकन्यायालयाच्या 
कामाकाजानंतरपासून ते दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२० रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर 
करण्यात आलेली आहे. 


श्रीगोंदा, २ ९ जानेवारी २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . सुजीत अंबादास राठोड यांना 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
दोंडाईचा या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सुजीत 
अंबादास राठोड , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे, १७ फेब्रुवारी २०२० . 


श्री . सुजीत अंबादास राठोड, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . संतोष लक्ष्मण 
वैद्य , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, शिंदखेडा यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सुजीत 
अंबादास राठोड , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, दोंडाईचा हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे, १० फेब्रुवारी २०२० . 


क्रमांक बी -१ / ११० ९ / सन २०२०.- श्रीमती श्रुती निलेश गंगवाल 
शाह , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, धुळे यांना दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२० ते दिनांक २० 
फेब्रुवारी २०२० पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची परिवर्तित रजा 
याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती श्रुती निलेश गंगवाल - शाह 
यांना २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले 
होते. 

श्रीमती श्रुती निलेश गंगवाल - शाह, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे उपरोक्त 
अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . मिलींद महादु निकम, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात 
आला होता. 

श्रीमती श्रुती निलेश गंगवाल - शाह, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांनी रजेवरून 
परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे 
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे. 


आदेश 


क्रमांक बी -२/ १०३३ / सन २०२०.- श्री . सुजीत अंबादास राठोड, 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
दोंडाईचा यांना दिनांक १० फेब्रुवारी २०२० ते दिनांक १२ फेब्रुवारी 
२०२० रोजीच्या अर्जित रजेस जोडून दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२० 
ते दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२० रोजीची अशी एकूण २ दिवसांची 
वाढीव अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . सुजीत अंबादास राठोड यांना 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
दोंडाईचा या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले 
होते. 


" 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती श्रुती 
निलेश गंगवाल - शाह , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
धुळे , २४ फेब्रुवारी २०२० . 


श्री . सुजीत अंबादास राठोड, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . संतोष लक्ष्मण 
वैद्य, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, शिंदखेडा यांचेकडे सोपविण्यात आला होता. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


आदेश 


क्रमांक बी -१ / ११५७/ सन २०२०.- श्री . राजेश त्रिंबकराव नागरे , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक १२ फेब्रुवारी 
२०२० ते दिनांक २० फेब्रुवारी २०२० पावेतो अशी एकूण ९ 
दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पवन हरिविजय बनसोड यांना 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . राजेश त्रिंबकराव नागरे यांना 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते. 


श्री . पवन हरिविजय बनसोड , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . रिजवान उस्मान शेख, ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात 
येत आहे. 


श्री . राजेश त्रिंबकराव नागरे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी . एच. बनसोड, २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आला होता. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पवन 
हरिविजय बनसोड , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, 
तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


श्री . राजेश त्रिंबकराव नागरे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास 
पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर 
केलेले आहे. 


धुळे , २६ फेब्रुवारी २०२० . 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . राजेश 
त्रिंबकराव नागरे , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते, तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते. 


क्रमांक बी -१ / ११८२/ सन २०२०.- श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , 
जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक 
२४ फेब्रुवारी २०२० ते दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२० पावेतो अशी 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


धुळे, २५ फेब्रुवारी २०२० . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर यांना 


आदेश 


जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक बी -२ / ११८१/ सन २०२०.- श्री. पवन हरिविजय बनसोड , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक 
११ मार्च २०२० ते दिनांक १३ मार्च २०२० पावेतो अशी एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १० मार्च २०२० ( धुलीवंदन), 
दिनांक १४ मार्च २०२० ( दुसरा शनिवार ) व दिनांक १५ मार्च 
२०२० ( रविवार) रोजीचे सुट्टीस जोडून मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच दिनांक ९ मार्च २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक १६ मार्च २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात आलेली आहे. 


श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एजाज हुसैन सैयद, जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


९ 


जिल्हा सत्र न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अद्वैत 
दत्तात्रय क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

मंगला जनार्दन धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

धुळे. 
धुळे , २६ फेब्रुवारी २०२० . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ २ ९ / सन २०२०.- श्रीमती व्ही . पी . पाटील, 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक 
२४ फेब्रुवारी २०२० व दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२० रोजीची एकूण 
४ दिवसांची अर्जित याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना 
दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२८ फेब्रुवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / ५ / सन २०२०.- श्रीमती एम . व्ही . देशपांडे, 
जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची 
दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२० व दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२० रोजीची 
एकूण ३ दिवसांची वाढीव अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती व्ही . पी . पाटील यांना ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 

३ 

रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 


श्रीमती व्ही . पी . पाटील, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 


स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 


" 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एम . व्ही . देशपांडे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या 
पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्रीमती एम . व्ही . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचा दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२० व दिनांक 
१५ फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या रजेच्या कालावधीतील कार्यभार श्री . ए . 
एम . शेटे, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


अतिरिक्त कार्यभार दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२० रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
श्री . जी . व्ही . देशपांडे, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेकडे व दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२० रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२० रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . के. पी . राठौर , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


श्रीमती एम . व्ही . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वाढीव 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या जिल्हा न्यायाधीश -३ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . 


श्रीमती व्ही . पी . पाटील, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर 
गेल्या नसत्या, तर त्या ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


श्रीराम राजेसाहेब जगताप , 


श्रीकांत ल . आणेकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 


अहमदनगर . 


अहमदनगर . 


अहमदनगर , १४ फेब्रुवारी २०२० . 


अहमदनगर , २० फेब्रुवारी २०२० . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST /938 /2020.– The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to 
grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


Period 


Sr. No. 

1 


Name and Designation 

2 


3 


1 


Smt . G. K. R. Tandon , 
6th Joint CivilJudge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik 


Earned Leave for three ( 3 ) days from 3rd February 
2020 to 5th February 2020 prefixing Sunday falling 
on 2nd February 2020 with permission to leave 
headquarter with effect from 1st February 2020 after 
office hours to 6th February 2020 before office 
hours . 


2 


Smt . P. A. Rajput, 
7th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik . 


Earned Leave for four ( 4 ) days from 17th February 
2020 to 20th February 2020 prefixing Sunday falling 
on 16th February 2020 and suffixing holidays falling 
on 21st February 2020 to 23rd February 2020 with 
permission to leave headquarter with effect from 
15th February 2020 after office hours to 24th 
February 2020 before office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


Name and Designation 


Sr. 
No. 
1 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties 

3 


2 


1 


Smt . G. K. R. Tandon , 
6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , 
Nashik 


Smt. P. A. Rajput, 
7th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


2 


Smt . P. A. Rajput, 
7th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik . 


Smt . G. K. R. Tandon , 
6th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


VIKAS S. KULKARNI , 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik . 


Nashik , 31st January 2020 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA, PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI – 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


